राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान (NUHM) 
अंतर्गत जनजागृती उपक्रम कृती नियोजन - 
सन २०१७-१८ साठी प्रशासकीय मंजूरी 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः आयईसी २०१८/प्र.क्र. ७०/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल ल श्मारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : १३ ऑगस्ट, २०१८. 


वाचा : 


शासन निर्णय,सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक - आयईसी २०१८/प्र.क्र.9७०/आरोग्य -3, 
दि.३१.०३.२०१८ 


=O 
— 


area निर्णय,सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक, आयईसी २०१८/प्र.क्र.९४/आरोग्य -3, 
दि.१७.०४.२०१८ 


xv 


हासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक - मावज २०१६/प्र.क्र.३९७/२४, 
दि.०५.०१.२०१७ 


AN 
~~ 


= 


उपसंचालक, राज्य आरोग्य शिक्षण व संपर्क विभाग, पुणे यांचे पत्र क्रमांक- उसंआसे 
/राआशिवसंवि/प्र.कक्ष/९(॥-॥/॥/१२९६-९९/२०१८,दिनांक ३१.०३.२०१८. 


प्रस्तावना: 
उपरोक्त अ.क्र.१ येथीळ शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान (NUHM) अंतर्गत 


जनजागृती उपक्रम कृती नियोजन -सन २०१७-१८ साठी प्रसिध्दी व जनजागृती उपक्रमास मान्यता 


देण्यात आली होती. अ.क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये सदर जनजागृती उपक्रमास तात्पुरत्या 


स्वरुपात स्थगिती देण्यात आली होती. राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान (NUHM) अंतर्गत सन २०१७- 


१८ साठी मंजूर असलेल्या व सन २०१८-१९ मध्ये committed म्हणुन ठेवण्यात आलेल्या निधीमधून 


सदर प्रसिध्दी व जनजागृती उपक्रमास मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांक: आयईसी २०१८/प्र.क्र.७० /आरोग्य ३ 


शासन निर्णय: 
राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान (NUHM) अंतर्गत जनजागृती उपक्रम कृती नियोजन -सन 


२०१७-१८ अंतर्गत खाळील जनजागृती व प्रसिध्दी उपक्रमास आणि त्यासाठी आवश्‍यक अनुदान खर्च 


करण्यास याव्दारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 
पैक्षित खर्च 
(लाख/रुपये) 
सहयाद्री दुरदर्शन, | एनयुएचएम अंतर्गत विविध आरोग्य कार्यक्रमांच्या 
वाहिनीवरुन  एनयुएचएम | विषयांचे स्क्रोल संदेश यांचे शासनमान्य दराने सर्व 
विषयी संदेशाचे स्क्रोल संदेश | खर्चासहित मंजूर निधीमध्ये बसतील तेवढे 
प्रसारीत करणे. कालावधी व तेवढी प्रसारणे करणे. 
याबाबत महासंचालक, माहीती व जनसंपर्क 
महासंचालनालय,मुंबई यांचेमार्फत कार्यवाही 
करण्यात येईल. 
Tl HIST तयार करून राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांविषयी जनजागृती 
संबंधीत महानगरपालिका, | होण्यासाठी विविध कार्यक्रमांतर्गत प-लेॅश कार्ड्स 
नगरपालिका व कटकमंडळे | सर्व खर्चासहित निधीमध्ये बसतीळ तेवढी तयार 
यांना पुरवठा करणे करुन संबंधित महानगरपालिका, नगरपालिका व 
कटकमंडळे यांना पूरवठा करणे. 
याबाबत उपसंचालक, राज्य आरोग्य शिक्षण व 
संपर्क विभाग, पुणे यांचेमार्फत कार्यवाही करण्यात 
येईल. 
पि-लपबुक तयार करुन | राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांविषयी जनजागृती 
संबंधित महानगरपालिका, | होण्यासाठी विविध कार्यक्रमांतर्गत पि-लपबुक सर्व 
नगरपालिका व कटकमंडळे | खर्चासहित निधीमध्ये बसतील तेवढी तयार करुन 
यांना पूरवठा करणे. संबंधित महानगरपालिका, नगरपालिका व 
कटकमंडळे यांना पूरवठा करणे. 
याबाबत उपसंचालक, राज्य आरोग्य शिक्षण व 
संपर्क विभाग, पुणे यांचेमार्फत कार्यवाही करण्यात 
येईल. 
पोस्टर्स तयार करुन संबंधित | राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांविषयी जनजागृती 
महानगरपालिका, होण्यासाठी विविध कार्यक्रमांतर्गत पोस्टर्स सर्व 
नगरपालिका व कटकमंडळे | खर्चासहित निधीमध्ये बसतील तेवढी तयार करुन 
यांना पूरवठा करणे. संबंधित महानगरपालिका, नगरपालिका व 
कटकमंडळे मंडळे यांना पूरवठा करणे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक: आयईसी २०१८/प्र.क्र.७० /आरोग्य ३ 


याबाबत उपसंचालक, राज्य आरोग्य शिक्षण व 
संपर्क विभाग, पुणे यांचेमार्फत कार्यवाही करण्यात 
येईल. 


पॉली विनायल बोर्ड तयार | राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांविषयी जनजागृती | ११.०० 
करुन संबंधित | होण्यासाठी विविध कार्यक्रमांतर्गत पॉली frases 
महानगरपालिका, बोर्ड सर्व खर्चासहित निधीमध्ये बसतील तेवढी 
नगरपालिका व कटकमंडळे | तयार करुन संबंधित महानगरपालिका, 
यांना वाटप करणे. नगरपालिका व कटकमंडळे यांना वाटप करणे. 

याबाबत उपसंचालक, राज्य आरोग्य शिक्षण व 

संपर्क विभाग, पुणे यांचेमार्फत कार्यवाही करण्यात 


येईल. 


डिजीटल पीव्हीसी बॅनर्स । राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांविषयी जनजागृती | ४६.०० 
तयार करुन संबंधित | होण्यासाठी विविध कार्यक्रमांतर्गत डिजीटल 
महानगरपालिका, पीव्हीसी बॅनर्स सर्व खर्चासहित निधीमध्ये बसतील 
नगरपालिका व कटकमंडळे | तेवढी तयार करुन संबंधित महानगरपालिका, 
यांना वाटप करणे. नगरपालिका व कटकमंडळे यांना वाटप करणे. 
याबाबत महासंचाळक, माहीती व जनसंपर्क 
महासंचालनालय,मुंबई यांचेमार्फत कार्यवाही 


करण्यात येईल. 
Social Media द्वारे Social Media द्वारे जनजागृती करणे. Social | १६.८५ 
जनजागृती करणे. Media (including webcast and GIF creative 

for whatsApp) To use a team of IT experts 


and artists. याबाबत महासंचालक, माहीती व 
जनसंपर्क महासंचालनालय,मुंबई यांचेमार्फत 
कार्यवाही करण्यात येईल. 


Le ल्प स्वा क्स्ड्य 


२. वर नमूद विविध उपक्रमांसाठी आवश्‍यक रु.११६.८५ लाख इतका खर्च सन २०१७-१८ या 


वर्षाकरीता मंजूरी असलेल्या आणि सन २०१८-१९ मध्ये committed म्हणून ठेवण्यात आलेल्या राष्ट्रीय 


नागरी आरोग्य अभियान (NUHM) अंतर्गत (P.9) जनजागृती कार्यक्रम अंतर्गत मंजुर निधी रक्‍कम रु. 


११६.८५ लाख या निधीमधून भागविण्यात यावा. 


३. सदर उपक्रमास महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई यांची मान्यता घेण्यात 
यावी. 
पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक: आयईसी २०१८/प्र.क्र.७० /आरोग्य 3 


४. सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत विविध आरोग्य विषयक उपक्रमांविषयीची जनजागृतीबाबतची 


देयके अदा करण्यापुर्वी दुरचित्रवाणी, रेडीओ, वृत्तपत्रे, जाहिरात फलक, एसटी बस पॅनल तसेच एसटी 


बसमधील सीटबॅक, एसटी स्टँडवरील होर्डींग, प्रवासी रिक्षा पॅनल, रेल्वे डिस्प्ले, एसएमएसव्दारे 
संदेश, सिनेमागृहात प्रसिध्दी, पीव्हीसी बॅनर्स इ.विविध प्रसिध्दी साधनांव्दारे संबंधीत सर्व उपक्रमांची 


प्रत्येक ठिकाणी पुर्ण करण्यात आलेल्या कार्यवाहीबाबत खात्री करुन घेण्यासाठी आयुक्‍त, आरोग्य सेवा 


तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी व्यवस्था तयार करावी. तद्‌ृनंतरच देयक अदा 


करणेबाबत पुढील कार्यवाही करावी. 


षु. सदर शासननिर्णय, छासन निर्णय,वित्त विभाग क्र.विअप्र- 


२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२,दि.१७.४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातीळ वित्तीय अधिकार 


नियम पुस्तिका,१९७८,भाग पहिला,उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४,नियम क्र.७ अन्वये प्रशासकीय 


विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७७७"/५/.॥8१॥१/89॥॥9.0०५.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८०७१४४८४२९७१७ असा आहे. 


हा आदेठा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


R os h an | Dinesh Kadam Patil 


DN: CN = Roshani Dinesh 


1 Kadam Patil, C = IN, S = 
D | n e 5 h Maharashtra, O = 
Government Of 
पि = Publi 
Kadam Maharashtra, OU = Public 
वि Health Department 
Date: 2018.08.13 16:02:03 
P at | | +05'30' 
(रो.दि.कदम-पाटील) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१. महाळलेखापाल-१/ २, महाराष्ट्र, (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, मुंबई. 
३. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 
४. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांक: आयईसी २०१८/प्र.क्र.७० /आरोग्य ३ 


५. सहसंचालक, (अर्थ व प्रशासन)आरोग्य सेवा, मुंबई. 

६. उप संचालक, आरोग्य सेवा, राज्य आरोग्य शिक्षण व संपर्क विभाग, पुणे. 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

८. वित्त विभाग (कोषागारे/ प्रशासन 4), HATHA, मुंबई. 

९. कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 
१०.निवडनस्ती (कार्यासन आरोग्य-३). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


